सन २०१८-१९ या वर्षात राज्यातील शोतकऱ्यांचे 
देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरीता पुरक 
मागणी अन्वये मंजुर करण्यात आलेल्या तरतूदीस 
प्रशासकीय (वित्तीय मान्यतेसह) मान्यता व मंजूर 
निधी वितरणास मान्यता देणेबाबत.... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण - २०१८/प्र.क्र.१९१/३ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: १६ मार्च, २०१९ 


वाचा- 
१) शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, क्र. saat - ४२०७/ 
प्र.क्र. १४५/३अ, दि. ६ .६. २००७ 
२) शासन निर्णय, कृषि, waa, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, क्र. शोविदौ - ४२११/ 
प्र.क्र. 32/33, दि. ९.३.२०११ 
शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस - २०१४/प्र.क्र. ८२/भाग-३/उद्योग-४, दि. ३०.१०.२०१५ 
शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२.०४.२०१८ 
कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. शोमासे/१७-१८/प्र.क्र.०४/वा.यो.१८-१९/विप्र-६, दि. १३.१०.२०१८ 
शासन निर्णय, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. ८२/३ओ, 
दि. १९.१०.२०१८ 
७ शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं २०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २५.१.२०१९ 
८) कृषि संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांचे पत्र क्र. शेमासे/१८-१९/प्र.क्र.०३/शेविअदौ/मासू/विप्र-६/२, 
दि. २.१.२०१९ 


३ 
8 


>. ">. ll Tarr ब--< 


प्रस्तावना- 


राज्यातील शेतकऱ्यांना विविध प्रगत देशातील विकसीत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती होण्यासाठी तसेच 
शेतमालाची निर्यात / कृषि माळाचे पणन व बाजारपेठेतील मागणी, कृषि माल प्रक्रिया याबरोबरच त्या देशांमध्ये 
उपयोगात येत असलेले अद्ययावत तंत्रज्ञान अवगत करुन त्याचा वापर राज्यातील शोतकऱ्यांनी त्यांच्या 
शेतावर/शोतीमध्ये करण्यासाठी सहाय्य करणे, विविध देशांनी विकसीत शोती तंत्रज्ञान व अनुषंगिक बाबी यांची माहिती 
त्या देशातील शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करुन तसेच क्षेत्रिय भेटी, संबंधित संस्थांना भेटी इत्यादीद्वारे शोतकऱ्यांचे ज्ञान 
आणि क्षमता उंचावण्याकरीता कृषि विभागाकडून राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे आयोजित करण्यात 
येतात. तदनुसार सन २००४-२००५ पासून सदर योजना सुरु आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे योजना राबविण्यासाठी रु.१००.०० लक्ष 
एवढा अतिरिक्‍त नियतव्यय मंजूर करण्यासाठीची पूरक मागणी सन २०१८ च्या हिवाळी अधिवेशनात विधानमंडळाच्या 
मान्यतेसाठी सादर करण्यात आली होती. सदर रु.१००.०० लक्ष एवढ्या पूरक मागणीस विधिमंडळाने मान्यता दिली 
आहे.तदनुसार सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे या योजनेकरिता अर्थसंकल्पीत 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १९१/३-ओ 


करण्यात आलेल्या निधीस वित्तीय मान्यतेसह प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
तदनुसार शासनाने पुढील निर्णय घेतला आहे. 


शासन निर्णय:- 


१ 


सन २०१८-१९ मध्ये राज्यातील शोतकऱयांचे देशाबाहेर अभ्यास दौरे ही योजना राबविण्यासाठी अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या रु. १००.०० लक्ष (रुपये शांभर लक्ष फक्त) एवढया निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता 
प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थसंकल्प-३, दि. २५.१.२०१९ नुसार सदर 
योजनेसाठी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या रु.१००.०० लक्ष एवढया तरतुदीपैकी ८०% निधी म्हणजेच 
रु. ८०.०० लक्ष (रुपये ऐंशी लक्ष फक्त) आयुक्‍त (कृषि) यांना वितरीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च सन २०१८-१९ मध्ये मंजुर झालेल्या अनुदानातुन खालील लेखाशिर्षाखाली 
भागविण्यात यावा. 
मागणी क्रमांक डी-३ 
२४०१ - पीक संवर्धन 
१०९ विस्तार व प्रशिक्षण, पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (राज्य योजना) 
१०९ (०१) (३९) शोतक-यांचे देशाबाहेरील अभ्यास दौरे 
(२४०१ ४३६५) ३३ -अर्थसहाय्य 


या आदेशाअन्वये वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषगारातून आहरित करण्यास संचालक (विस्तार व 
प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी या आदेशान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या निधीबाबत संदर्भाधीन शासन 
निर्णय व पत्रे तसेच वित्त विभागाच्या दि. २५.१.२०१९ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचना विचारात घेऊन 
शेतकऱ्यांचे विदेश अभ्यास दौरे प्रक्रिया तात्काळ सुरु करवी. 


सदर योजनेसाठी संदर्भाधिन दि. १९.१०.२०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विहीत करण्यात आलेल्या अटी, 
शर्ती व मार्गदर्शक सुचना कायम असतील. 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वितरीत निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र पुढील निधी वितरीत करण्यापूर्वी 
शासनास सादर करावे. 


संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी होतकरी विदेश अभ्यास दौर्‍्यानंतर निधी विनियोग उपयोगिता प्रमाणपत्रे, 
शिल्लक निधी तपशील तसेच या योजनेचा फलनिष्पत्ती/मूल्यमापन अहवाल कृषि आयुक्तालयातील संनियंत्रण 
व मूल्यमापन कक्षामार्फत शासनास सादर करण्याची दक्षता घ्यावी.. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र. १९१/३-ओ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३१६१६२६१०४१०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by Ashok Maroti 
Atram 
Date: 2019.03.16 16:39:48 +05'30' 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत- 


) मा.मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) मा.राज्य मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
) सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
) आयुक्त (कृषि) , कृषि आयुक्तालय, पुणे 
५) संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) तथा राज्य नोडल अधिकारी कृषि आयुक्तालय, पुणे 
) 
) 
) 
) 


सर्व संचालक, कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 
सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 
सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, 
90) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
११ सर्व तालुका कृषि अधिकारी, 
१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
93) महालेखापाल - १/२(लेखा परिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
१४) वित्त विभाग (का.व्यय-१) (अर्थसंकल्प-१२)(अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
) 
) 
) 


94) नियोजन विभाग, कार्यासन - १४१४, १४३१, मंत्रालय, मुंबई.३२ 
१६) कार्यासन अधिकारी, 2-31, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१७) निवड नस्ती (कार्यासन-३ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


